अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा 
सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली व 
कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प 
व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी या विभागाकडील 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना 
q रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते  दि.३०/०९/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१८/(प्र.क्र.२५६/१८)/मोप्र-१, 
दि.२५/१०/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे पत्र क्र.सांपाम/आ-५/ 
१५१७/२०१९ दि.०१/०३/२०१९ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली व कार्यकारी अभियंता, टेंभू 


उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी या विभागाकडीळ उपविभागीय 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ५० व ६५ याप्रमाणे एकूण ११५ अस्थायी 


पदांना (विवरणपत्र-“१ व २*) तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ०७ व ०८ 


याप्रमाणे १५ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“३ व ४” दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना)- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 


व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/ मोप्र-१ 


३. रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र.आय-५ (रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापना)- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 


विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हेआदेठाशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ 


/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१ २९०२३२७१५१७४९४८२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
a. 7 a. Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ranjit Shivajirao उ Se, 
A h ire Date: 2019.03.27 15:22:36 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“१ ते ४” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
३. मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, पुणे, 
४. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली, 
५. कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली, 
६. कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी, 
७. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. क.अ., आस्था (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रत, 

मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २५/०३/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली यांच्या कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र. पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांची 
संख्या 

शिळ शॉ २ ३ 

Led कार्यकारी अभियंता 

२ उप कार्यकारी अभियंता (उप अभि./सहा. _ 
कार्य. अभि./सहा. अमि. श्रे.-१/ उ. विभा. 
अभि./ उ. विभा. अधि.) 

३ उप अभियंता (उप अभि./सहा. कार्य. पु 
अभि./सहा. अभि. श्रे.--१/ उ. विभा. अभि./ उ. 
विभा. अधि.) 

४ सहा. अभि. श्रे.--२/झा.अ./कनिष्ठ अभियंता २० 
भांडारपाल Po 
सहाय्यक भांडारपाल शिश 
विभागीय लेखापाल 1 ee 

षु प्रथम लिपिक 1 प 

नि वरिष्ठ लिपिक ४ 

७ =| कनिष्ठ लिपिक/लिपिक नि टंकलेखक ८ 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 1 प 

१४ । नाईक 1 प | 

१५ । शिपाई ४ 

१६ | चौकीदार २ 

एकूण 4o 


Ranjit Shivajirao 
Ahire 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 

DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 

Date: 2019.03.27 15:22:50 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २५/०३/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी यांच्या कार्यालयातील 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


अ. पदाचे नाव टेंभू उपसा सिंचन | टेंभू उपसा आरफळ |। कण्हेर कालवे | एकूण 
क्र. प्रकल्प उप विभाग | सिंचन प्रकल्प | कालवे उप | उप विभाग 
क्र.२, ओगलेवाडी | उप विभाग क्र.५, | विभाग क्र.६, क्र.१०, 
कडेपूर करवडी कडेपूर 
| 9 | २ 1 || षु ६ | 6 | 
a | कार्यकारी अभियंता | oo pF 0 | a 
2 | उप कार्यकारी अभियंता po 10 po po | po | 
3 | स.अ.श्रे.-१/उ.वि.अभि./अधि. a ae a ae ae f ४ 
४ । स.अ.श्रे.-२/ज्ञा.अ./क.अ. fp ४ ४ ४ १२ 
५ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ ४ ४ ४ १६ 
६ | विभागीय लेखापाल po 10 Po 10 po | 
प्रथम लिपिक 10 ४. व्हे. | Ee po | po | 
लघुटंकलेखक 109 | 0 | 0 [109 | 0_| 
भांडारपाल ee P| | 0 | po | oo | 
| १० | सहा. भांडारपाल po Lee fF oo a | oo | 
| 99 | १ | वरिष्ठ लिपिक शिका 1 a a ae ४ 
१२ | कनिष्ठ लिपिक pe Q 2 २ & 
१३ | टंकलेखक/ लि. नि. टं. 1 2 a और... || 1 oa | [ ४ 
१४ | आरेखक pF Fo pF oo | 10 poo | 
१५ | सहा. आरेखक <4 po 10 po Lo || 
१६ | अनुरेखक a ae ee ee ee ee: 
१७ | संगणक Pe 10 fo | ee | oo | 
१८ | वाहन चालक Pd 1 ae pF oa | | गै, .| ४ 
१९ नाईक Pe | oo | 0 | po | oo | 
20 | शिपाई . ae 2 2 2 ७ 
२१ | चौकीदार a शिका a ae a a [4 ४ 
एकूण Pd q १८ १८ १८ ६५ 
Raniit Shivajirao णा 
Ahire Matra, OU = Wat Reema 
ieee re 
(र. शि. अहिरे) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“३” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २५/०३/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली यांच्या कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
क्र दिनांक 
१ । मोहन सखाराम पाटील मुकादम | 0१ | ३१/०५/२०२२ 
२ । बाळू काशिनाथ साळसकर मदतनीस 10१ १ ३१/०५/२०१९ 
३ | नथू भाऊ घोलप चौकोदार 0१ | १ ३१/०५/२०२० 
४ | आनंदा जोती पाटील मजूर ०४ ३१/०५/२०२३ 
५ । बाळकृष्ण पांडूरंग शिरसाट ३१/०५/२०२१ 
६ | शामराव दादू घोलप ३१/०१/२०२० 
बाळाप्पा रंगाप्पा तलवार ३१/०५/२०२४ 
एकूण | oo | 
Ranjit Shivajirao ण य त णभ 
Anire क न्याया 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“४” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक :२५/०३/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी यांच्या कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


Shivajirao Ahire 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
दि मनोहर पुनाजी गावडे मदतनीस ०२ ३१/०५/२०२१ 
२ | अशोक नामदेव कांबळे ३१/०५/२०१९ 
3 गुरुलिंग रामचंद्र बनसोडे पहारेकरी ०२ ३०/०६/२०२१ 
8 | संभाजी लक्ष्मण डुबल ३१/०५/२०२१ 
५ | गजानन भागोजी कदम चौकीदार ०२ ३१/०७/२०२५ 
६ । राजाराम नामदेव कावरे ३१/०५/२०२० 
७ । नामदेव केशव पाटील मजूर ०२ ३१/०५/२०२३ 
हणमंत गणपती पिसाळ ३१/०५/२०२० 
एकूण ०८ 
Ranjit 1 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2019.03.27 15:23:29 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


